पोलीस आयुक्‍त, ब॒हन्मुंबई यांच्या 
अस्थापनेवरील अस्थायी पदांना 


मुदतवाढ देण्याबाबत. 


गृह विभाग (विशेष) | 
' शासन निर्णय 'क्र.ईएसटी-०३०८४प्र.क्र.२७१/विशा-४ 
“ मं्रालय, मुंबई-४००/०३२. 
- : -दिनांक': २६ सप्टेंबर, २००८ .... 


बाचा : | 

(१) शासन निर्णय, गृह विभाग (विशेष) क्र.ईएसटी-०३०८/प्र.क्र.२७१/विशा-४, : 
दिनांक : ३१ मार्च २००७. 

. (२) पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांचे पत्न क्र. पोआ/कक्ष-२(७) र.व.का./२३८/०८, 
_ दिनांक : ५ ऑगस्ट, २००८. 

- शासन निर्णय ; .... । 0 

क्व - : राज्यातील . विविध आस्थापना व व्यक्तींच्या संरक्षण व सुरक्षेसाठी 
: निर्माण केलेल्या व संदर्भामध्ये नमुद केलेल्या दि. ३१ मार्च २००७ चे शासने निर्णयान्वये दि... 

39 ऑगस्ट, २००८ पर्यंत चालू ठेवण्यास मान्यता देण्यात आलेल्या ४१४ अस्थायी. पदांना : 


सहा महिन्यांपेक्षा अधिक काळ. रिक्त नाहीत, व कोणतेही पद व्यपगत झालेले नाही या. 


अटीच्या अधीन राहून दि. २८ फेब्रुबारी २००९ wea: चालु ठेवण्यास मान्यता देण्यात येत. 
आहे. न । wees com i अ 


We aT, 
१) पोलीस उपआयुक्त  _.. -:.०१ (एक) 1111 1... 
२) सहायक पोलीस आयुक्त - _ 7.” ०३ (तीनी ee :.. 
३) पोलीस निरीक्षक . : ी ०९ (नऊ) .. ... 
४) सहायक पोलीस निरीक्षक , ___.. ४४ (चव्बेचाळीस) 
५) महिला सहायक पोलीस निरीक्षक og (चार) . 
६) पोलीस उप निरीक्षक २१ (एकवीस) 
७) सहायक पोलीस उप निरीक्षक ०२ (दोन) 
८) महिला सहायक पोलीस उप निरीक्षक . ०९ (नऊ) 
९) पोलीस हवालदार सशस्त्र २९ (एकोणतीस) 
१०) पोलीस हवालदार ११ (अकरा) 
११) महिला पोलीस नाईक १२ (बारा) 
१२) पोलीस शिपाई सशस्त्र १११ (एकशे अकरा) 


१३) पोलीस शिपाई १०८ (एकशे आठ) 


किसा 


१४) महिलां पोलीस शिपाई २० (वीस) 
१५) पोलीस शिपाई चालक २२ (बावीस) 
-- _ १४६) बिनतारी यंत्र चालक ०८ (आठ) 
| एकुण ४१४ (चारशे चौदा) 
२. यासाठी होणारा खर्च ee पोलीस १०८ - राज्य मुख्यालय पोलीस (०२) 
शहर पोलीस (०२) (०१) अस्थापना या' लैंखॉरशिषी खोली अर्ची टाकण्यात यावा आणि सन 
२००८-२००९ च्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा: 


३ हा शासन निर्णय, वित्त Ren; अनौपचारिक sed waa ८९/०८/विसु १, 
दिनांक १२ फेब्रुवारी, २००८ अन्वये प्राप्त संहमतीनुसार निर्गमित: करण्यात येत आहे. 
४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शॉसनीच्या वेबसाईटवर उपलब्ध करण्यात आला 


असून, त्याचा संगणक संकेतांक क्र. २००८०९२६१८०३४१००१ असा आहे 


' महाराष्ट्राचे रोज्येंपाल थांचे आदेशानुसार व.नावाने,.. 


ता. 


अं.शा. घार्गे) 
, शासनाचे उप सचिव, 


प्रति, धू न. ६ , . 
पोलीस महासंचालक, पोलीसं मंहानिरीक्षक,महाशष्ट्र राज्य, मुंबई. 
पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई 

महालेखापाल-१, (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा) मह्माक्षष्ट्र, मुंबई 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई ् ; 
निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई की 

वित्त विभाग (कार्यासने व्यय ७ अर्थसंकल्प-१९) es 

गृह ai ग (कार्यासने बीयुडी १, पोल-३, विशां ४,) 


ware Qi 


